शासनाने खरेदी केलेल्या एअरबस 
कंपनीच्या Hay या हेलिकॉप्टरच्या 
परिरक्षण कंत्राटाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २८ जुले, २०२१. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं-१११४/ प्र.क्र.४७/ २८-अ, 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/ प्र.क्र.१५१/ २८-अ, 
दि.२६ जून, २०२० ( दिनांक १८/६/२०२० च्या बैठकीचे इतिवृत्त) 
प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र.२ नुसार शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार शासनाने 
नवीन खरेदी केलेल्या एअरबस कंपनीच्या Hay या नवीन हेलिकॉप्टरच्या परिरक्षणासाठी 
दरमहा रु.२,४९,००,०००/- अधिक अनुज्ञेय कर आणि विहीत अटी व शर्तीनुसार मे.इंदमार कंपनी 
प्रायव्हेट लि.मुंबई यांचेसमवेत करार करण्यासाठी संचालक, विमानचालन, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार विमानचाळन संचालनालयाने दिनांक १३/७/२०२० पासून ३ 
वर्षाकरीता करार केला आहे. या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


विमानचालन संचालनालय, मुंबई अंतर्गत एअरबस Hwy या हेलिकॉप्टरच्या देखभाल 
व परिरक्षणासाठी करारनामे करण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या वतीने संचालक, विमानचालन 
संचालनालय यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच इंदमार कंपनीशी झालेल्या करारातील 
तरतूदीनुसार कराराचा कालावधी ३ वर्षांचा म्हणजेच १३/७/२०२० ते १३/७/२०२३ इतका असावा. 


२. या बाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) 
परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(अनिवार्य २०७० ०१५६” या लेखाशिर्षातंर्गत २७-लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली संबंधित 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


= सदरहू sear विमानचालन संचालनालयाच्या विविध बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी 
मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१८.०६.२०२० 
रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
६/१०/२०१५ नुसार शाक्‍ती प्रदत्त समितीस असणाऱ्या वित्तीय अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ 


प्रत , 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०७२८१२०६३३९००७ 
असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


Digitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 
c=IN, o=Government Of Mahi ‘General 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
: 
Mahesh K oe 
ahesh Kisan ee 
5.4.21 f6330d58102c34226358d9eb88eeaac7 Sf0fd9db44b648fc 
5f6dc90d3ca6a2, 
serialNumber=495c75b4c173c81f308bd63a1b33a5da4ea131ed182d 
a V h a 44ea1b502ab4662e9810, cn=Mahesh Kisan Wavhal 
Date: 2021.07.28 12:14:24 +05'30' 


(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


N> 
zg 


१. मा.मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (मा.मुख्यमंत्री कार्यालय), मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.राज्यपाल यांचे परिसहायक, राजभवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
१०. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
१२. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


